नवी मुंबई महानगरपालिका महासभेने 
दि.२०.०२.२०१९ रोजी “नामंजूर” केलेला ठराव 
क्र. ९२३, हा महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५१(१) अन्वये, प्रथमत: 
निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२२३/प्र.क्र.८४/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ:-१) नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. ९२३, दि.२०.०२.२०१९. 
२) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/का.अ./४३/२०२३, 
दि.२७.०७.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
नवी मुंबई महानगरपालिकेतील नागरिकांसाठी सीएसटी-पनवेल या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर 
Communication Base Train Control (09810) प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात 
आलेला आहे. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्पाच्या एकूण खर्च रू. १५,९०९ कोटींपैकी ५०% म्हणजेच रू. 
७९५४.४० कोटी इतका भार राज्य शासनाने उचलावयाचा असून, त्यापैकी 4% म्हणजेच रू. ७९५.४५ 
कोटीचा भार नवी मुंबई महानगरपालिकेने सोसावा, असे दि.०९.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केले आहे. तद्नंतर नवी मुंबई महानगरपालिकेचा हिस्सा रक्‍कम रू. १३९३.५५ कोटी 
शासनाकडे वर्ग करणेबाबतचा ठराव क्र. ९२३ प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी सादर केला 
असता, दि.२०.०२.२०१९ रोजी सदरचा ठराव क्र. ९२३ बहुमताने “नामंजूर” केला आहे. 
२. नवी मुंबई महानगरपालिका महासभेने “नामंजूर” केलेला ठराव क्र. ९२३ नुसार अंमलबजावणी 
केल्यास, सीएसटी-पनवेल या उपनगरीय रेल्वे मार्गावर Communication Base Train Control 
(CBTC) प्रणाली कार्यान्वित केलेल्या प्रकल्पाचे काम बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब, 
नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने बहुमताने “नामंजूर” HSS ठराव क्र. ९२३ हा 
लोकहिताच्या व शासन निर्णयाच्या विरोधात असल्याने, आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी 
उक्त ठराव विखंडीत करण्याची शासनास विनंती केली आहे. 
३. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी उक्त ठरावाच्या विखंडनाकरिता नमूद केलेली 
कारणमिमांसा विचारात घेता, सदर ठराव लोकहिताच्या व शासन निर्णयाच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट 
होत असल्याने, नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने प्रशासनाच्या विरूध्द जाऊन बहुमताने 
“नामंजूर” केलेला ठराव क्र.९२३, दि.२०.०२.२०१९ हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-४५१ (१) अनुसार निलंबित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२३/प्र.क्र.८४/नवि-२८ 


शासन [नणय निर्णय:- 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रशासनाच्या प्रस्तावाच्या विरूध्द जाऊन 
दि.२०.०२.२०१९ रोजी “नामंजूर” केलेला ठराव क्र.९२३, हा लोकहिताच्या व शासन निर्णयाच्या विरोधात 
असल्याने, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळम-४५१ (१) नुसार निलंबित करण्यात येत आहे. 
याबाबत संबंधितांना काही अभिवेदन करावयाचे असल्यास त्यांनी ३० दिवसांत सादर करावे. विहीत मुदतीत 
अभिवेदन सादर न झाल्यास अधिनियमाच्या कळम-४५१ (३) नुसार पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात 
येईल. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२९१२०२१६१०२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, ०60४६१५/६४५ OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
U H | LA DEPARTMENT, 


2.5.4.20=be0660f27b88fa30c 14d66b8296a2c28478562c6fd9d 1d36009 
4fe11409501d5, postalCode=400032, 
serial 


, st=Maharashtra, 
D ) H O N D | RAM PAWA R erialNumber=2D78E8AB53FB3619E69D852CE1492593ABC1DCE1DF4 
E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) आयुक्त तथा प्रशासक, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि २), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


४) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवडनस्ती (नवि-२८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


